शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील 
योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन 
पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व 
शैक्षणिकदृष्टया मागास व खुल्या प्रवर्गातील 
(आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक) विद्यार्थ्यांकरीता 
“व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती” या योजनेसाठी 
नवीन लेखाशिर्ष व संगणक संकेतांकास मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१७/व्यशि-३ 
दि. १४.०५.२०१५ 
२. शासन निर्णय, कौठल्य विकास व  उठदयोजकता विभाग, 
क्रमांक: आयटीसी-२२१७/प्र.क्र.९९/व्यशि-३,दिनांक २९ मे, २०१९. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शासकीय व 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील पीपीपी योजनेंतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर केंद्रीय 
पध्दतीने देण्यात येणाऱ्या प्रवेशाकरीता आकारण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण शुल्कास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. संदर्भाधिन क्र. २ अन्वये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी 
योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून शिल्प कारागिर 
प्रशिक्षण योजनेंतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व 
शैक्षणिकदृष्टया मागास आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विदयार्थ्यांना 
प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्याकरीता शासनाने मान्यता दिलेली आहे. व्यवसाय प्रशिक्षण 
शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष व संगणक 
सांकेतांकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 


शासन निर्णय :- 
व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरीता निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी आवश्‍यक 
असलेले नवीन लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांकास खालिलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी क्रमांक | झेडए-२ Demand ४०. | ZA-2 
मुख्य AEs | 2230 कामगार व सेवायोजन Major Head | 2230 Labour and Employment 
उपमुख्य 03 प्रशिक्षण Sub Major | 03 Training 
Head 
लेखाशीर्ष 
गौण शीर्ष ००३ कारागिर व पर्यवेक्षक यांचे | Minor Head 003 Training of craftsmen 
प्रशिक्षण and supervisors 
गट शीर्ष १०२) कारागिरांचे तांत्रिक व | GroupHead | (02) | Technical and 
व्यावसायिक प्रशिक्षण Vocational Training of 
Craftsmen 
उप गट शीर्ष । (0294) | व्यवसाय शुल्क प्रतिपूर्ती Sub Group | (02)(15) | Vocational training fee 
ae reimbursement 


प्रधानशीर्ष 2230 अंतर्गत 003 या लेखाशिर्षासाठी 2230 ए३२५ हा आठ अंकी संगणक 
सांकेतांक (CRC Code) आहे. सदर शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी)- 
I, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या क्रमांकः ख.वि./चा-१/कौशल्य विकास व उद्योजकता 
विभाग/यूओआर-८८/२०१८-१९/६७३, दिनांक ०३/१०/२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. 
वित्त विभाग/अर्थ-१८, दिनांक २०/११/२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१५१६४३४६६२०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Vi no d S h es h rao ती Development and 


hip Department, postalCode: st=Maharashtra, 
7b779f6F129e61491311a06aac663b01b00963f2e754c 
53d, 


6ee2d5f; 


serialNui -€313a8b86d677 16d182c41d1e22f57d99cBeeSf4654a 
(0 Nn re 216d8fe23b5ad24ed271, cn=Vinod Sheshrao Bondre 
Date: 2022.12.15 16:46:40 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 


२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 

३. महाळेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी ,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (संचालनालयामार्फत). 

६. संबंधित कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत). 

७. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


